RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


असाधारण 


वर्ष १, अंक ५३ ]] 


बुधवार , मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १०८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ मे २०१५ 


आदेश 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१५ /प्र. क्र .३६६ /ऊर्जा- २. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी 
मर्या. आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. ( यानंतर यांना “ सदर आस्थापना ” असे संबोधण्यात येईल ) मधील महाराष्ट्र 

स्टेट 
इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनने दिलेल्या दि . १५ एप्रिल २०१५ रोजीच्या नोटिसीनुसार दिनांक १ जून २०१५ रोजी सदर आस्थापना संपावर जाणार 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापना विद्युत पुरवठा करण्याच्या संबंधातील सेवा असून महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ 
( २०१२ चा महा. १२ ) च्या कलम (२) मधील उप कलम ( दोन) च्या तरतुदीनुसार अत्यावश्यक सेवा आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापनेमधील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे या अत्यावश्यक सेवेमध्ये बाधा येण्याची शक्यता आहे ; 
आणि ज्याअर्थी 

महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , सांविधानिक हितास्तव सदर आस्थापनेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, आता सदर अधिनियमाच्या कलम ४ आणि कलम २ च्या उप कलम ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे सदर आस्थापनेमध्ये संप करण्यापासून प्रतिबंध करीत आहे ; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सि . मं . 


इनामदार , 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १०८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १ ९ ३७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th May 2015 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE Act, 2011. 


No. SANKIRNA - 2014 /CR.366 /NRG - 2. — Whereas, Maharashtra State Electricity Workers 
federation of the employees of the Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited 
(MAHADISCOM ),the Maharashtra State Electricity Generation Company Limited 
(MAHAGENCO ), Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited 
(MAHATRANSCO ) (herein referred to as “ the said Establishment ” ) have given a notice on the 
15th April, 2015 that they would go on strike from the 1st June 2015 onwards ; 

And Whereas , the said establishment engaged in the supply of electricity, being an essential 
service within the meaning of sub- clause ( ii ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services 
Maintenance Act, 2011 ; 

And Whereas, the strike by the employees of the said establishments is likely to disturb the 
said essential services ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest , it is 
necessary to prohibit the strike in the said establishment. 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by section 4 read with sub - clause ( ii ) of 
Section 2 of the said act . The Government of Maharashtra hereby prohibits strike in the said 
establishments ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. INAMDAR , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


